मोटार वाहन विभागातील 
आस्थापनेवर मोटार वाहन निरीक्षक 
व सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांची 
पदे निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एमव्हीडी १२१०/प्र.क्र.३१०/परि-३ 
२रा मजला, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : - ०३ ऑगस्ट, २०१६. 


वाचा :- १) वित्त विभाग पत्र क्र.पदनि - २०१४/प्र.क्र.५१/१४/विसु-१, दि.०४/०८/२०१४. 
२) शासन पत्र क्र.एमव्हीडी १२१०/प्र.क्र.3३१०/परि-३, दि.३०/०८/२०१४. 
३) परिवहन आयुक्त यांचे पत्र क्र.४६१६/का.८(१)/स.मो.वा.नि. - मो.वा.नि./अतिरिक्‍त पद 
निर्मिती/जा.क्र.9५०८, दि.२१/०४/२०१६. 
४) वित्त विभाग पत्र क्र.पदनि - २०१६ / प्र.क्र.२८/१६/विसु - १, दि.०१/०८/२०१६. 


प्रस्तावना :- 
मोटार वाहन विभागाच्या आस्थापनेवर तांत्रिक सहायक या नवीन संवर्गात ३०० पदे निर्माण 


करण्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक २५/०७/२०१४ च्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 
त्यानुसार संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये उच्चस्तरीय सचिव समितीचा निर्णय परिवहन आयुक्‍त यांना 
कळविण्यात येऊन सदर पदाचे सेवा प्रवेश नियम सामान्य प्रशासन विभागाच्या मान्यतेने तयार करावेत 
अशा सुचना देण्यात आल्या. तथापि, तांत्रिक सहायक या पदास मोटार वाहन कायद्यातील 
तरतूदीनुसार कामकाज करण्याचे कोणतेही अधिकार नसल्याने यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेली तांत्रिक 
सहायकाची ३०० पदे रद्द करुन सहायक मोटार वाहन निरीक्षक संवर्गात ७०० पदे आणि मोटार वाहन 
निरीक्षक संवर्गात ३०० पदे निर्माण करण्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.२२/०७/२०१६ रोजी 
झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सबब आता शासन खालीलप्रमाणे आदेश देत आहेत. 


शासन निर्णय :- 

मोटार वाहन विभागाच्या आस्थापनेवर यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेली तांत्रिक सहायकांची 
३०० पदे रद्द करुन सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांची (रु.९३०० - ३४८०० - ग्रेड पे ४३०० या 
वेतनश्रेणीतील) ७०० पदे आणि मोटार वाहन निरीक्षकांची (रु.९३०० - ३४८०० - ग्रेड पे ४५०० या 
वेतनश्रेणीतील) ३०० पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी १२१०/प्र.क्र.3१० /TR-3 


२. परिवहन विभागाच्या ऑटोमेशनमुळे व बॉर्डर चेकपोस्टच्या सद्य:स्थितीमुळे कर्मचाऱ्यांची 
आव्यकता कमी होण्याची Aa असल्याने यासंदर्भात कालबध्दत पध्दतीने आढावा घेऊन जी पदे 
अनावऱयक ठरतील ती समर्पित करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या पत्र क्र.पदनि - २०१६ / प्र.क्र२८/ १६/ FAY - १, 
दि.०१/०८/२०१६ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०८०३१४५८५५५४२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ Digitally signed by Machhindranath R Shelke 
M a Cc h h I n d Ya n a t h R DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Under 
Secretary, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
S h e | ke cn=Machhindranath R Shelke 
Date: 2016.08.03 16:58:42 +05'30' 
(म. रं. शेळके) 


अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 

१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव (परिवहन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव (वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 

९. सर्व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 

१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) १/ २, मुंबई / नागपूर. 

१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१५.वित्त विभाग (व्यय - ८ / वित्तीय सुधारणा), मंत्रालय, मुंबई. 

१६.निवडनस्ती/परि-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


